लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) 
विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठाच्या नियामक 
मंडळावर राज्य शासनाद्वारे अध्यक्ष यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९४/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.२४.०८.२०२३ व दि.२९.०८.२०२३. 


प्रस्तावना : 

लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर अधिनियम, २०२३ उपरोक्त 
दि.२४.०८.२०२३ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रसिध्द झालेला असून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.२९.०८.२०२३ 
अन्वये या अधिनियमाचा नियत दिनांक दि.२९.०८.२०२३ असा निश्चित करण्यात आला आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम २३ (9) नुसार विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाची स्थापना करणे आवश्‍यक असून, कलम 
23 (४) मध्ये विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाची रचना निश्चित करण्यात आलेली आहे. 


२. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर अधिनियम, २०२३ च्या कलम ९ (१) 
मधील तरतूदीनुसार विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर अधिनियम, २०२३ च्या कलम ९ (१) 
मधील तरतूदीनुसार लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठाच्या नियामक 
मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून खालील मान्यवर यांची पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्‍ती 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. नाव पदनाम संपर्कासाठी पत्ता 
| प्रा.डॉ.गणपती यादव | माजी कुलगुरु, रसायन | पाल्म Bt को-ऑपरेटिव हाऊसिंग 
तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई सोसायटी, St १२०१ (पेंटहाऊस), सेक्टर 
७, ऐरोली, नवी मुंबई-४००७०८ 


२. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर अधिनियम, 2023 च्या कलम ९ (3) 
मधील तरतूदीनुसार अध्यक्षाचे पद हे, मानद स्वरुपाचे आणि विना-लाभकारी असेल. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९४/विशि-२ 


३. सदरचे seal तात्काळ अंमलात येतील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०११७०६११०९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a542859e8fe 
M A D H U KA R R AO 229d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD38 

99261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO- 


BAWISKAR 
Date: 2023.11.01 17:06:39 +05'30' 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.सभापती,, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


an 


मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर. 

कुलगुरु लक्ष्मी ANAT अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठनागपूर , 
संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


S 


aon 


१०) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) संचालक, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठनागपूर ,. 

१२)सह संचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर. 

१३)महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) - १/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१५) कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 


१६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.पुणे / 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ पुणे. 

१८) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
20) निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


